सन २०१९-२० या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी तरतूद 
(भारित)(अनिवार्य) 
मागणी क्रमांक व्ही-२,*२४२५-सहकार ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअं/प्रत्यर्पि-२२१९/(प्र.क्र.२३/२०)/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१३.३.२०२० 


शासन निर्णय :- 


सन २०१९-२० सहकार,पणन व वद्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखाळीळ मागणी क्रमांक व्ही-२ 
“२४२५-सहकार ” या लेखाशीर्षाखाली अनिवार्य रु.३२,०००-/-अक्षरी रुपये बत्तीस हजार मात्र) (भारित) 
एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये 
प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम विशेष शीर्ष “ राखीव भारित ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००६१११३२४३८८४०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. मा.प्रधान सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२, 
७. सहकार आयुक्त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१०. निवडनस्ती का.क्र.(१७स) 


बिवरणपत्र -९ 
शासन निर्णय क्रमांक-आसुअं/प्रत्यपि-२२१९/(प्र.क्र.२३/२०२०)/१७स दि.१३.३.२०२० चे सहपत्र 
सन २०१९-२० या वर्षांच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापित (सर्मपित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक -व्ही-२ ,२४२५-सहकार (बचत )(-) रक्‍कम असणा-या (अनिवार्य) योजना (भारित) 


(रुपये हजारात) 


(बचत) प्रत्यपित 
करावयाची रक्‍कम 


ay See Seen TEN SAS peed | eRe ESS 


२४२५- सहकार, १६० -३२ १२८ अपेक्षित देयके अप्राप्त असल्याने खर्चात बचत. 
००१.संचालन व प्रशासन, मुळ तरतूद 
(०११०१) (२४२५ ००२२) Eel 


ae a ee | 


